सन 2023-28 या वित्तीय वर्षाकरिता बंद्यांच्या 
वैद्यकीय सोई सुविधेत वाढ करणे या 
योजनेंतर्गत उपकरणांच्या खरेदीस 
प्रशासकीय मंजूरी देणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: जेएलएम ११२३/प्र.क्र.१५१/तुरुंग-२ 
दुसरा मजला, मुख्य इमारत, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मादाम कामा मार्ग, मंत्राळय,मुंबई-४०००३२. 
दिनांक: २१ नोव्हेंबर, २०२३. 


वाचा 

१. अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य, 
पुणे यांचे पत्र क्र. इप्रवि/मेंन्टेनंन्स/वैद्यकीय सुविधेत वाढ/१०५४८/२०२३-२४/क-६, 
दिनांक २६.१०.२०२३. 

२. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, भाग-२, दिनांक 
१७.४.२०१५. 

३. उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग,शासन निर्णय क्र.भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/ भाग-॥/ 
उद्योग-४, दिनांक १.१२.२०१६. 

४. उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग,शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०१६/प्र.क्र.२१५/ उद्योग-४, 
दिनांक २४.८.२०१७. 


प्रस्तावना :- 


महाराष्ट्रातील कारागृहांतील said कपडे धुण्याकरिता वॉशिंग मशीन 
खरेदीस प्रशासकीय मान्यता देण्याकरिता वाचा क्र.१ अन्वये प्रस्ताव अपर पोलीस 
महासंचालक व महानिरीक्षक, कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडून प्राप्त 
झाला आहे. बंद्यांमध्ये त्वचेच्या आजाराचे प्रमाण जास्त असल्याने आणि त्यांना स्वच्छ कपडे 
मिळावेत यासाठी हे आवश्‍यक आहे. 


शासन निर्णय:- 
तुरुंगातील वैद्यकीय सुविधा वाढविणे, या योजनेंतर्गत राज्यातील 
कारागृहातील बंद्यांचे कपडे स्वच्छ धुवून निर्जंतुकीकरण करण्याकरिता रु.१९,३५,०००/- 
(अक्षरी रुपये एकोणीस लक्ष पस्तीस हजार फक्त) इतक्या रकमेची ९ नग वॉशिंग मशीन 
(Washing Machine) ही उपकरणे खरेदी करण्यास या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय 

मंजूरी देण्यात येत आहे. 

२. सदर खरेदी करतांना उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग, शासन निर्णय क्र. भांखस- 
२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥/उद्योग-४, दिनांक १.१२.२०१६ व उद्योग, ऊर्जा व कामगार 
विभाग,शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०१६/प्र.क्र.२१५/ उद्योग-४, दिनांक २४.८.२०१७ चे 
तसेच शासनाने वेळोवेळी विहित केलेल्या खरेदीबाबतच्या अटी व शा्तींचे पालन करणे 

बंधनकारक आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः जेएलएम ११२३/प्र.क्र.१५१/तुरुंग-२ 


2: वित्त विभाग aR निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३ विनियम भाग-२, 
दिनांक १७.४.२०१५ व वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८ भाग-पहिला उपविभाग 
दोन मधील अ.क्र.४ नियम क्र.७ मध्ये नमूद करण्यात आलेल्या अटीस अधीन राहून 
प्रशासनिक विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारास अनुसरुन हा झासन निर्णय 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


8. यावरील होणारा खर्च मागणी क्र. बी-५, मुख्य लेखाशिर्ष (२०५६) तुरुंग (००) 
(१०१) तुरुंग (००) (१७) तुरुंगातील वैद्यकीय सुविधा वाढविणे (२०५६ ०२१३) (योजनांतर्गत 
योजना) ५२ (यंत्र सामुगी व साधन सामुग्री) या लेखाशिर्षाखाळली सन २०२३-२४ या वित्तीय 
वर्षात मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


प. उपरोक्त अनुदान खर्चाबाबतचे मासिक विवरणपत्र व उपयोगिता प्रमाणपत्र 
शासनास सादर करण्यात यावे. 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/५/.॥0व/95॥॥8.00०५९.॥) या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आळा असून त्याचा संगणक संकेतांक 
२०२३११२११६३६२५३५२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेज्ञानुसार व नावाने, 
SEEMA TUSHAR fst censor 


eb25dd802b0518e7d63, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=9ED89E6C00B3FD549E02FB85DFE0767F96018 
S AWA N T A29CCAC79EC62AAFD247DECECES8, cn=SEEMA TUSHAR 
SAWANT 
Date: 2023.11.21 16:36:17 +05'30' 
(सीमा तु. सावंत) 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग 


प्रत, 

१. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई, 
२. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र-२, नागपूर, 
३. अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक (कारागृह व सुधारसेवा), महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 
४. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

५. निवासी ळेखा अधिकारी, मुंबई, 

६. कारागृह उपमहानिरीक्षक, दक्षिण विभाग, भायखळा, मुंबई, 

७. कारागृह उपमहानिरीक्षक, पश्चिम विभाग पुणे, 

८. कारागृह उपमहानिरीक्षक, मध्य विभाग, औरंगाबाद, 

९. कारागृह उपमहानिरीक्षक, पूर्व विभाग, नागपूर, 

१०.उप सचिव, अर्थ-१, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

११.वित्त विभाग, व्यय-८/अर्थ १२, 

१२.जिल्हा कोषागार अधिकारी,पुणे, 

१३.निवड नस्ती तुरुंग-२ 


४6 


पृष्ठ २ पैकी २ 


